जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता 
दिनांक ०१.०१.२०२३ व दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजीच्या एकत्रित राज्यस्तरीय अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक'जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४४/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: दिनांक:- ०६ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा : 
१) SIRT परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४४/आस्था-४, दिनांक १३.०६.२०२४ 
२) उप आयुक्‍त (आस्थापना), अमरावती विभाग, अमरावती यांचेकडील पत्र 
क्र.विकास/तांआ/ज्येष्ठता सूची/कावि-५२२/२०२४, दि.१७.०५.२०२४. 
शासन शुध्दीपत्रक : 
जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (पाणीपुरवठा) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सदर यादीमध्ये विहित काळावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने संदर्भिय पत्र क्र. २ 
अन्वये प्राप्त प्रस्तावांमधील कनिष्ठ अभियंता यांची नावे सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करता आलेली 
नाहीत. 
३. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती कार्यालयाने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.१३.०६.२०२४ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये या शुद्धीपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
श्री. यु.आर.कोरडे, कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे नाव अनुक्रमांक २२५ अ (भाग-२) 
पदविकाधारक येथे, तसेच श्री.एम.पी.झाल्टे, कनिष्ठ अभियंता जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे नाव अनुक्रमांक 
२४२ अ (भाग-२) (पदविकाधारक) येथे निश्चित करण्यात येत आहेत. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०६१६५७२३५१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by DIPALI SUMESH PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

D | PA |_| 5 U M F 5 H 2.5.4.20=49f697a7aeb 1f23ad74b32feb0d474fecb42 
0d05989435ae36b986cc066a5eb5, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

PAWA R serialNumber=7F541 9EF2C485800F9EA494C51A1B6 
FF77F8BB09799E15112995C5686B97AZ2EE, 
cn=DIPALI SUMESH PAWAR 
Date: 2024.08.06 17:48:39 +05'30' 


(दिपाली पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत: सुधारीत नोंद प्रपत्र 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकजिपआ-२०२४/प्र.क्र.४४/आस्था-४ 


२. सर्व विभागीय आयुक्त (ईमेलद्वारे) 
३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 


षु. 


संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच 
विभागीय आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

अवर सचिव (पापु-२३)/कक्ष अधिकारी (पापु-२३), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई. 

निवड नस्ती (आस्था-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दिनांक 09.09.2023 व दि.०१.०१.२०२४ रोजीच्या 
एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीच्या शुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा जन्म दिनांक शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ  ।जात प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद अभियंता अर्हता परीक्षा 
पदावरील उत्तीर्ण/सुट 
नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
ae 2 3 8 4 & 9 ८ ९ 
भाग-२ (पदविकाधारक) 
२२५अ श्री. यु.आर.कोरडे बुलडाणा | ०५.०६.१९८० डीसीई ०८.१२.२०१५ | खुला उत्तीर्ण 
२४२अ श्री. एम.पी.झाल्टे बुलडाणा | २९.०६.१९७७ डीसीई १८.०१.२०२० | विमाप्र उत्तीर्ण 


